RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


Reg . No. MH/ MR/ South- 339/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक २८ ] 


बुधवार , जून ११, २०१४ / ज्येष्ठ २१, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ७४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १० जून २०१४ 


२ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक सेवाप्र . २०१३ / प्र.क्र . १०६ / आस्था- ९ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा . ५) याच्या 
कलम २७४ , पोट- कलम ( २ ) खंड ( एकोणचाळीस ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनाला समर्थ करणाऱ्या इतर 
सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) नियम , १९ ६७ मध्ये आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी , उक्त कलम २७४, पोट - कलम (३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेले पुढील नियम करीत आहे : 
१. या नियमांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश) ( सुधारणा) नियम, ( दुसरी सुधारणा) २०१४ असे संबोधण्यात येईल . 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) नियम, १९ ६७ यांना जोडलेल्या परिशिष्ट - चार मधील , 
( भाग- एक ) मध्ये , 
( ब) जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग तीन ) ( शैक्षणिक ) द्वितीय श्रेणी याच्याशी संबंधित अनुक्रमांक २ च्या नोंदीमध्ये , 
( एक ) “ पद या शिर्षाखाली स्तंभ ( ३ ) मध्ये खालील 

( एक ) विस्तार अधिकारी (शिक्षण ) ; 
( दोन ) सहायक शिक्षण अधिकारी (शिक्षण ) 
( तीन ) वरिष्ठ सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक ; 
या मजकूराऐवजी “ विस्तार अधिकारी (शिक्षण ) ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

( दोन ) “ नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती ” या शिर्षाखालील स्तंभ ( ४ ) मध्ये विद्यमान अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
याऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


१ . 


" 


• 


भाग चार - ब - ७४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून ११, २०१४ / ज्येष्ठ २१, शके १९ ३६ 


. 


. 


(१ ) ( अ) ( एक ) जे आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नसून ज्यांचे वय ३६ वर्षापेक्षा अधिक नसेल ; आणि 

( दोन ) ज्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.ए./ बी.कॉम ./ बी.एस.सी. ही पदवी किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण केली 
असेल, आणि 

( तीन ) ज्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एड अथवा समकक्ष पदवी किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण केली असेल , 
आणि 

( चार ) ज्यांना मान्यताप्राप्त प्राथमिक / माध्यमिक , उच्च माध्यमिक विद्यालय , अध्यापक विद्यालयातील शासनमान्य पदावरील सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने वैयक्तिक मान्यता दिलेला किमान तीन वर्षाच्या अध्यापनाचा किंवा प्रशासनाचा अनुभव आहे , 

अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने,किंवा 

( ब ) ( एक ) प्राथमिक शिक्षक किंवा माध्यमिक शिक्षक किंवा केंद्रप्रमुख किंवा मुख्याध्यापक ( प्राथमिक ) या संवर्गातील उमेदवार 
असतील ; आणि 

( दोन ) जे या नियमातील खंड ( अ ) मधील उप - खंड ( दोन ), ( तीन ) आणि ( चार ) मध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक आणि व्यावसायिक 
अर्हता धारण करीत असतील ; आणि 

( तीन ) ज्यांनी एकतर, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपालिकेमध्ये शिक्षक पदावर किमान ३ वर्षापेक्षा कमी नसेल इतकी अखंड 
सेवा पूर्ण केलेली असेल ; 

अशा उमेदवारांमधून मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या आधारे तयार केलेल्या गुणवत्ता यादीमधून योग्य उमेदवारांच्या निवडीने ; 
किंवा 

( क ) ( एक ) जे जिल्हा परिषद , नगरपरिषद, नगरपालिकांमधील शिक्षकांच्या एकत्रित सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नतीस पात्र 
असतील ; आणि 

( दोन ) जे या नियमातील खंड ( अ ) मधील उप -खंड ( दोन ), ( तीन ) आणि ( चार) मध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक आणि व्यावसायिक 
अर्हता धारण करीत असतील ; आणि 

( तीन ) ज्यांनी एकतर , जिल्हा परिषद , नगरपरिषद , नगरपालिकेमध्ये किमान तीन वर्ष इतकी अखंड सेवा पूर्ण केलेली असेल ; 

अशा उमेदवारांमधून योग्यतेच्या अधिन राहून जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपालिकाशिक्षकांच्या एकत्रित सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे 
योग्य उमेदवारांमधून पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात येईल . 

( २ ) जिल्हा निवड समितीच्या शिफारशीनुसार नामनिर्देशनाने व निवडीद्वारे नेमणूका करण्यात येतील. 
( ३ ) नामनिर्देशनाने, निवडीद्वारे आणि पदोन्नतीने करावयाच्या नेमणुकीचे प्रमाण अनुक्रमे ५०:२५:२५ असे राहिल . 

( भाग दोन ) 
( आय ) अनुक्रमांक ७- अ च्या नोंदीनंतर खालील नोंद समाविष्ट करण्यात येईल 
७ ब जिल्हा सेवा 

(१)( अ)(एक ) जे आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नसून ज्यांचे वय ३६ 
( वर्ग- तीन ) 

वर्षापेक्षा अधिक नसेल ; आणि 
( दुय्यम शैक्षणिक ) 

( दोन ) ज्यांनी संबंधित विषयामध्ये कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची किमान 
प्राथमिक शाळेतील 

५० % गुणांसह पदवी धारण केली असेल , आणि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
मुख्याध्यापक 

बी.एड. अथवा समकक्ष पदवी धारण केली असेल ; आणि 
( तीन ) ज्यांनी मान्यताप्राप्त संस्थेच्या एकतर प्राथमिक किंवा माध्यमिक विद्यालय 

किंवा उच्च माध्यमिक विद्यालय किंवा अध्यापक विद्यालयकिंवा इतर कोणतेही 
महाविद्यालय यामध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्याने मंजूरी दिलेल्या शासनमान्य 
पदावरील किमान ३ वर्षाचा अध्यापनाचा किंवा प्रशासनाचा अनुभाव असेल , 

अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने ; 
( ब )( एक ) जे या नियमातील खंड ( अ) मधील उप - खंड ( दोन ) आणि ( तीन ) मध्ये 
नमूद 

केलेली शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण करीत असतील ; आणि 


. 


२ . 


केंद्र प्रमुख 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून ११, २०१४ / ज्येष्ठ २१, शके १ ९ ३६ 


३ 


( दोन ) ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक ( प्राथमिक ) या 

पदावर तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड सेवा पूर्ण केली असेल , 
अशा शिक्षकांमधून विषयनिहाय मर्यादीत विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे 
तयार केलेल्या 

गुणवत्ता 

यादीच्या आधारे पात्र उमेदवारांच्या निवडीने ; 
( क ) ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक ( प्राथमिक ) या पदावर 

तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड सेवा पूर्ण केली असेल अशा 
उमेदवारांमधून सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नतीने 

नेमणूक करण्यात येईल . 
( २) जिल्हा निवड समितीच्या शिफारशीनुसार नामनिर्देशनाने आणि निवडीद्वारे 

नेमणुका करण्यात येतील . 
( ३ ) नामनिर्देशन, निवड आणि पदोन्नती याद्वारे करावयाच्या नेमणुकीचे प्रमाण 

४०:३०:३० असे राहिल. 
( ४ ) (एक ) एकूण मंजूर पदांपैकी भाषा, गणित व विज्ञान , सामाजिक शास्त्रे 

( इतिहास , भूगोल) या विषयांसाठी पदांची विभागणी समप्रमाणात राहील. 
( दोन ) या खंडाच्या उपखंड ( एक ) मध्ये नमूद 

केलेल्या विषयांसाठी भरतीचे 
प्रमाण खालीलप्रमाणे राहील 
( १ ) भाषा ( एक ) इंग्रजी - ५० टक्के 

(दोन ) प्रथम भाषा - मराठी, उर्दू इ. - ३० टक्के 

( तीन ) द्वितीय भाषा - हिंदी - २० टक्के 
( २ ) गणित व विज्ञान - १०० टक्के 
( ३ ) सामाजिक शास्त्रे - इतिहास व भूगोल - १०० टक्के 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. ए. कुलकर्णी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ७४-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून ११, २०१४ / ज्येष्ठ २१ , शके १९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

dated 10th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 

No. sevapra - 2013 / C.R.106 /ASTHA -9. - In exercise of the powers conferred by clause (xxxix ) of 
sub - section ( 2 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962) and of all other powers enabling in that behalf , the Government of Maharashtra 
hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra ZillaParishads District Services 
(Recruitment ) Rules, 1967, the samehaving been previously published as required by sub -section ( 3 ) 
of section 274 of the said Act , namely : 

1. These rules may be called theMaharashtra Zilla Parishads District Services (Recruitment) 
(Second Amendment) Rules, 2014 . 

2. In APPENDIX IV appended to the Maharashtra Zilla Parishads District Services 
(Recruitment ) Rules ,1967, 

( 1 ) in (Part I ), 

( B ) in entry at serial number 2 , relating to the Service and Cadre of the District Technical 
Service ( Class III) ( Educational ) Grade- II , -(I.) in column ( 3), under the heading “ post”, for the 
existing brackets , letters and words , 


" ( i) Extension Officer (Education ). 


( ii ) Assistant Education Officer. 


( iii ) Senior Assistant Deputy Educational Inspector. ", the following words shall be substituted , 
namely : 

“ Extension Officer (Education )." 


(II) in column (4 ), under the heading” Qualifications for and methods of appointment” , for the 
existing qualifications and methods of appointment, the following shall be substituted , namely : 
“ 1 . 

Appointment shall be made either by , 
(a ) nomination from amongst candidates who , 

(i) unless already in the service of the Zilla Parishad are not more than 36 years of age ; and 
( ii ) possess B.A. or B.Com . or B.Sc. degree of any recognised University with minimum 
fifty per centmarks; and 

(iii ) possess B.Ed. or an equivalent degree of a recognised university with minimum fifty 
per cent. marks ; and 

( iv ) possess at least 3 years teaching or administrative experience on the Government 
approved post, in recognized institution , either in Primary School or Secondary School or 
Higher Secondary School or D.Ed.College ; or 

(b ) selection of a suitable candidate on thebasis ofmerit list prepared on the basis ofLimited 
Departmental Competitive Examination from amongst the candidates who, 

(i) are from the cadre of Primary Teachers or Secondary Teachers or Kendra Pramukh or 
Head Master (Primary ); and 

( ii ) possessing the educational and professional qualification mentioned in sub -clauses (ii), 
( iii ) and ( iv ) of clause ( a ) of this rule ; and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून ११, २०१४ / ज्येष्ठ २१, शके १९ ३६ 


( iii) possess not less than 3 years continuous service on the post of teacher either in Zilla Parishad 
or Municipal Council or Municipality ; or 

(c ) promotion of a suitable candidate on the basis of common seniority of ZillaParishad ,Municipal 
Council and Municipality teachers subject to fitness from amongst the candidates, 

(i) who possess the educational and professional qualification mentioned insub - clauses ( ii ), ( iii) 
and (iv ) of clause (a ) of this rule ; and 

(ii) possess at least three years continuous service either in Zilla Parishad or Municipal Council 
or Municipality . 

2. Appointments by nomination and selection shall be made as per the recommendations of 
the District Selection Committee . 

3. Appointments by nomination , selection and promotion shall be made in the ratio of 50:25:25 , 
respectively .” ; 

(2.) in ( Part II ) , 
( I) after entry at serial number 7A , the following entry shall be inserted , namely : 
7B District Service Kendra Pramukh 1. Appointment shall be made either by, 
(Class - III ) 

( a ) nomination from amongst candidates who, 
(Secondary 

(i) unless already in the service of Zilla Parishad , 
Educational) 

are not more than 36 years of age ; and 
Head Master of 

(ii) possesses the Bachelors Degree of any 
Primary School. 

recognized University in related subject 
with not less than 50 % marks ; and possesses 
B.Ed. or equivalent degree of recognised 

university ; and 
( iii ) possesses not less than three years Teaching 

or Administrative experience on Government 
approved post,which is sanctioned by the 
Competent Authority , in recognized 
institutions either in primary school or in 
secondary school or higher secondary school 

or D.Ed. college or anyother college ; 
(b ) selection of a suitable candidate on the basis 

ofmerit list prepared on the basis of subject 
wise Limited Departmental competitive 
Examination from amongst candidates who , 
(i) possesses the educational and professional 

qualification mentioned in , sub - clauses 

(ii) and ( iii) of clause (a ) of this rule ; and 
(ii) completed not less than three years 

continuous service in Zilla Parishad on the 

post of Trained Graduate Teacher ( primary ); 
( c ) promotion of a suitable candidate on the basis 

of seniority and who has completed not less 
than three years continuous service on post of 
Trained Graduate Teacher (Primary ) in Zilla 

Parishad . 
2. Appointment by nomination and selection shallbe 

made as per the recommendation of the District 
Selection committee . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जून ११, २०१४ / ज्येष्ठ २१, शके १ ९ ३६ 


3. Appointmentby nomination , selection and promotion 

shall bemade in the ratio of 40:30:30 . 
4. (i) The total sanctioned posts shall be equally 

divided in the subjects of Mathematics and 
Science , Languages and Social Science 

(History and Geography) ; 
(ii ) the ratio of recruitment for subjects 

mentioned in sub - clause (i) of this clause , 
are as under : 
(I) Language 

(i) English -50 % ; 
( ii ) First Language Marathi, Urdu etc. 30 % ; 
(iii) Second Language Hindi- 20 % 
( II) Mathematics and Science- 100 % 
( III) Social Sciences (History and 

Geography) 100 % .” . 


By order and in the nameof the Governor of Maharashtra , 


A. E. KULKARNI, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


